पदस्थापनेमध्ये अंशतः सुधारणा करण्याबाबत 
पशुधन विकास अधिकारी गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- १) शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.३४५/पदुम-१, दि. ३१/५/२०१७, 
२) शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१, दि.३१.५.२०१८, 
३) शासन आदेश क्र. क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१ (भाग-१), दि. ०५.०७.२०१८, 
४) शासन आदेडा क्र. क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१ (भाग-१), दि. २८.८.२०१८. 


पशुसंवर्धन विभागातील wrt विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्याबाबत दि.३१/५/२०१७ व दि.३१/५/२०१८ च्या आदेशामध्ये अंशत: सुधारणा करण्याबाबतचे आदेश 
दि. २८/८/२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशान्वये बदली केलेल्या काही 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक तसेच कौटुंबिक अडचणी, वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या बदली 
आदेशामध्ये अंशात: सुधारणा करण्याबाबत शासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले आहेत. सदर विनंती 
अर्जाचा शासन स्तरावरुन विचार करण्यात येऊन विचारांती, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम 
४(४) व ४(५) मधील तरतूद व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, पशुसंवर्धन विभागातील valet विकास 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील विवरण पत्रात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेझ्ञामध्ये अंशत: 
बदल करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम 
क्र 


दि.३१/५/२०१७,दि.३१.०५. 
२०१८ व दि.२८/८/२०१८ 
च्या आदेशान्वये केलेल्या 
बदलीचे ठिकाण 


अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
ठिकाण 


Ea हि 2. 


3 


a. eee 


7 . | डॉ. गणेश वामन भांडारकर, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, भुसावळ, 
ता. भुसावळ, जि.जळगांव. 


पविअ (तांत्रिक),जि.प., 
जळगांव. 


पविअ, पवैद,श्रे-१, म्हसावद, 
ता.जि.जळगांव. 

(कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
रिक्‍त पदावर) 


२. | डॉ. रामदास सुखदेव जाधव, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, म्हसावद, 


पविअ, पवैद,श्रे-१, भुसावळ, 
ता. भुसावळ, जि.जळगांव 


पविअ, (तांत्रिक),जि.प., जळगांव. 
(कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 


ता.जि.जळगांव. रिक्‍त पदावर) 

३3 | डॉ. अनिता र. पाटील, पविअ | पविअ, पक्लुवध गृह देवनार | पविअ फिरता पवैद शहापूर, जि. ठाणे 
फिरता पवैद शहापूर, मुंबई या पदावर १ वर्ष मुदवाढ (कौटुंबिक 
जि. ठाणे कारणास्तव विनंतीनुसार) 


४. | डॉ. निलेश गणेश राजपूत, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, भडगांव, 
ता. भडगांव, जि. जळगांव. 


पविअ, पवैद,श्रे-१, बोदवड, 
ता. बोदवड, जि.नाशिक. 


पविअ, पवैद,श्रे-१, सावदा, ता.रावेर, 
जि.जळगांव. (कौटुंबिक कारणास्तव 
विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१/पदुम-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम = | दि.३१/५/२०१७,दि.३१.०५. | अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र २०१८ व दि.२८/८/२०१८ = | ठिकाण 
च्या आदेशान्वये केलेल्या 
बदलीचे ठिकाण 
१. | > २. 3: as eee द 

५. | डॉ.केलास J MTs पविअ,पवैद,श्रे-१, वायगांव, | पवेद,श्रे-१, पळसदरे, ता.मालेगांव, 
पवैद,श्रे-१, वायगांव, ता.बागलाण, जि.नाशिक. | जि.नाशिक (कौटुंबिक कारणास्तव 
ता.बागलाण, जि.नाशिक. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर ) 

६. | डॉ. मंगेश वासुदेव खराटे, पविअ, पवेद,श्रे-१, पविअ, ताळपसचि, खामगांव, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, नांदुरा, बोथाकाझी, ता.खामगांव, जि.बुलढाणा. (कौटुंबिक कारणास्तव 
जि.बुलढाणा. जि.बुलढाणा. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

७. | SI. मनोज प्र. पाटील, पविअ (विस्तार), पंचायत पविअ, पवैद,श्रे-१, डांबणी, Tae, 
पविअ, तालपसचि, समिती, शिराळा, जि.जळगांव. 
मुक्ताईनगर, जि.जळगांव. जि.सांगली. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 

रिक्‍त पदावर) 

८. | डॉ. घोनशीकर विजय बाबुराव | पविअ, पवैद,श्रे-१,कळंबा, | पविअ(विस्तार),पंचायत समिती, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, ता.जि.नांदेड . उमरगा, जि.उस्मानाबाद. 
पलाईगुडा, ता.माहुर, (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
जि.नांदेड . रिक्‍त पदावर) 

९. | डॉ. पंकज सुर्यकांत कळसकर | पवेद,श्रे-१,मनमाड, पवेैद,श्रे-१, दुगाव, ता.चांदवड, 
पवैद,श्रे-१,मनमाड, ता.नांदगांव, जि.नाशिक जि.नाशिक (कौटुंबिक कारणास्तव 
ता.नांदगांव, जि.नाशिक विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

qo. | डॉ. संजय काशिनाथ खाचणे, | पविअ, पवेद,श्रे-१,कुसुंबा, | पविअ, जिपवैसचि, जळगांव. 
पविअ (विस्तार), पंचायत ता.रावेर, जि.जळगांव. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
समिती, रावेर, जि.जळगांव. रिक्‍त पदावर) 

११. | डॉ. संजय जिवन पवार, पविअ, पवैद,श्रे-१, सांगाव, | पविअ, जिपवैसचि, कोल्हापूर. 
पविअ, रोग अन्वेषण विभाग, | ता. शिराळा, जि.सांगळी. । (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
कोल्हापूर. रिक्‍त पदावर) 

१२. | डॉ. अर्चना बापुराव जाधव पविअ, पवैद श्रे १ बामणे, ता. | पविअ, पवैद,श्रेणी-१, शिरसम, ता.जि. 
पविअ, पवैद श्रे १ बामणे, ता. | शिंदेखेडा जि. धुळे हिंगोली . (आई/वडील यांना हृदयरोग 
शिंदेखेडा जि. धुळे असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव विनंती 

नुसार रिक्‍त पदावर.) 

१३. | डॉ. तुषार गणेशराव पुंड, पविअ, पवैद,श्रे-१,पोहरा, पविआअ(विस्तार),पंचायत समिती, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, बोरी अरब, | ता.जि.भंडारा. काटोल, ता.काटोल, जि.नागपूर. 
ता. दारव्हा, जि.यवतमाळ. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 

रिक्‍त पदावर) 

१४. | डॉ. जी. एस. निटुरे, पविअ, पवैद,श्रे-१, जेवळी, | पविअ, पवैद,श्रे-१, मुरुड, 
पविअ, पवैद,श्रे-१, धानोरी, | ता. लोहारा, | ता.जि.लातूर. (कौटुंबिक कारणास्तव 
ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद । जि.उस्मानाबाद. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

१५. | डॉ. महेश विजय भोकरे पवैद श्रे-१, मायणी ता. पविअ, पवैद, श्रेणी-१, खेड, 
पविअ पवैद श्रे १ मायणी | खटाव fe. सातारा ता.कोरेगांव, जि.सातारा (वडीलांच्या 
ता.खटाव जि. सातारा आजारास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

१६. | डॉ. ग.द. मोडवान, पविअ, पविअ, पवैद,श्रे-१, देवराष्ट्रे, । पविअ, फिरता पद्युवैद्यकीय दवाखाना, 


पवैद,श्रे-१ चांदवड, 
जि.कोल्हापूर 


ता.कडेगांव, जि. सांगली. 


ता.करवीर, जि.कोल्हापूर. 
(कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१/पदुम-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम = | दि.३१/५/२०१७,दि.३१.०५. | अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 

क्र २०१८ व दि.२८/८/२०१८ |। ठिकाण 

च्या आदेशान्वये केलेल्या 
बदलीचे ठिकाण 

| a. | . २. 3. 1 eee . 

१७. | डॉ. शिला सां. बनकर पविअ, पवैद श्रे १ लळाडगाव | पविअ (तांत्रिक) जिल्हा परिषद, नागपूर, 
पविअ पवैद श्रे-१, लाडगांव, | जि.प.नागपूर जि. नागपूर 
ता.जि. नागपूर (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 

रिक्‍त पदावर) 

१८. | डॉ. ए. अजीज ए. रशिद, पविअ, पवैद,श्रे-१, पविअ, पवैद,श्रे-१, राणीसावरगांव, 
पविअ, ताळपसचि, पाथरी, | मालखेड, ता.माजलगांव, । ता.गंगाखेड, जि.परभणी. 
जि.परभणी. जि.बीड . (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 

रिक्‍त पदावर) 

१९. | डॉ. उदयकांत रुपराव तायडे, | पविअ, पवैद,श्रे-१, राहू, | पविअ, पवेद,श्रे-१, लोणी, ता.नांदगांव 
पविअ पवैद श्रे १ रहाटगांव | ता.चिखलदरा, खंडेश्वर, जि.अमरावती. 
ता.जि.अमरावती. जि.अमरावती. (दि ३०/९/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने 

रिक्त होण-या पदावर (कौटुंबिक 
कारणास्तव विनंतीनुसार) 

२०. | डॉ. पोपट सावंत पविअ ता.ल.प.स.चि. | ofa waar गृह देवनार, मुंबई या 
पविअ, पश्युवध गृह | शहापूर, जि.ठाणे पदावर १ वर्ष मुदतवाढ (कौटुंबिक 
देवनार,मुंबई. कारणास्तव विनंतीनुसार) 

२१. | डॉ. भारती अशोकराव नरांजे, | पविअ, पवैद,श्रे-१, वेल्हे, | पविअ, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. 
पविअ पशुवैद्यकिय जेव पदार्थ | ता.वेल्हे, जि.पुणे. (पसं-१२ कार्यासन.  (कोटुंबिक 
निर्मिती संस्था, पुणे कारणास्तव विनंतीनुसार Rad पदावर) 

२२. | डॉ. विकास सातपुते, पविअ, | पविअ, श्रे.१ पवेद कोळगांव, | पविअ,पवैद श्रे १ खरवंडी, ता.पाथर्डी, 
पवैद श्रे १ खरवंडी, | ता. जि. अहमदनगर जि. अहमदनगर या पदावर एक वर्ष 
ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर मुदतवाढ. (कौटुंबिक कारणास्तव 

विनंतीनुसार) 


२. 


वरील अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रिक 


अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


35 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१८१६०३२४५८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shri Ravindra 
Gurav 


१) आयुक्त UMAGA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 


And Adf Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069 
b661c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१/पदुम-१ 


४) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त, नाशिक/पुणे/अमरावती/लातूर/नागपूर/ औरंगाबाद 

५) जिल्हा RRA उप आयुक्‍त, जळगांव, नाशिक, बुलढाणा, सांगली, नांदेड, भंडारा, बीड, 
उस्मानाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, परभणी, अमरावती,हिंगोली व पुणे. 

६) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव, नाशिक, बुलढाणा, सांगली, नांदेड, 
भंडारा, बीड, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, परभणी, अमरावती,हिंगोली व पुणे. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव, नाशिक, बुलढाणा, सांगली, नांदेड, भंडारा, बीड, 
उस्मानाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, परभणी, अमरावती, हिंगोली व पुणे. 

८) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 

९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


